जिल्हा परिषद, औरंगाबाद (जि. 
औरंगाबाद) येथीळ नविन प्रशासकीय 
बांधकामाची सखोळ चौकडी करण्यासाठी 
समितीचे गठन करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२२/प्र.क्र.६५/बांध-४ 
५ वा मजला, 24 मर्झबान पथ, बांधकाम भवन 
फोर्ट, मुंबई, ४०० ००१ 
तारीख: १३ जुले, २०२२ 


वाचा - 
१ शासन पत्र, ग्राम विकास विभाग, समक्रमांक संकुल-२०१०/प्र.क्र.११२/पंरा-७, 
दिनांक १ जुले, २०२२. 
२) शासन पत्र, ग्राम विकास विभाग, समक्रमांक संकुल-२०१०/प्र.क्र.११२/पंरा-७, 
दिनांक ५ जुले, २०२२. 
३) श्री. मनोज घोडके, औरंगाबाद यांचे मा. मुख्यमंत्री यांना दिलेले दिनांक ११ जुले, 
२०२१ रोजीचे निवेदन. 


प्रस्तावना - 


उपरोक्त वाचा क्र. २ मधील ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक ५ जुलै, २०२२ रोजीच्या 


शासन पत्रान्वये, मा. उच्च न्यायालय, खंडपिठ औरंगाबाद याचिका क्र.१/२०२२ अन्वये शासकीय 


अभियोक्त्यांना आवश्‍यक माहिती, सूचना व parawise comments सादर करणे तसेच शासनाच्या 


वतीने शपथपत्र दाखल करण्यासाठी उपायुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद 


विभाग, औरंगाबाद यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 


०२. उक्त वाचा क्र. ३ मधील निवेदनाद्वारे जिल्हा परिषद औरंगाबाद (जि. औरंगाबाद) 


येथील नविन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामांमध्ये गैरप्रकाराची चौकडी करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

जिल्हा परिषद औरंगाबाद (जि. औरंगाबाद) येथीळ नविन प्रशासकीय इमारतीच्या 
बांधकामांबाबत चौकडी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२२/प्र. क्र. ६५/बांध-४ 


अनु. क्र. अधिका-याचे पदनाम पद 
१. अधिक्षक अभियंता ,प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, औरंगाबाद विभाग, अध्यक्ष 
औरंगाबाद 
अति ,जिल्हा परिषद ,मुख्य कार्यकारी अधिकारी .जालना सदस्य 
; मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद ,जालना सदस्य 
४. कार्यकारी अभियंता (sie, जिल्हा परिषद जालना सदस्य सचिव 
०२. उपरोक्त प्रमाणे स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे 
असेल 


(i) श्री. मनोज घोडके यांच्या दिनांक १६ नोव्हेंबर, 2029 रोजीच्या तक्रार अर्जातील 
नमुद बाबींच्या अनुषंगाने सखोल चौकशी करणे. 
(i) समितीचा चौकशी अहवाल शासनास ७ दिवसात उपलब्ध करुन देणे. 
०३. वरीलप्रमाणे गठीत करण्यात आलेल्या समितीने शासनास ७ दिवसात अहवाल 
सादर करावा. तसेच प्रस्तुत प्रकरणी चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने आवश्‍यक असणारी सर्व 
कागदपत्रे जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांनी उपलब्ध करुन द्यावीत. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/////.॥ीवा85॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१३१४५५३००२२० असा 


आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRAVIN ae paca lea 
D EVI C H A N D टू त : ळा eaazitn agri 


IT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
॥ ber=48 1 AF6EECE7C1D432D3119135BE703BF652 
9E7A455A9B17708C677B565D8EE24, PR, 
DEVICHAND JAIN 
Di 2022.07.13 16:07:36 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


Ee) 


अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 

अधिक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 


AD 


AN 


o~ 
wes 


£33) 


S o 
*-<«  '*"--८« —_—"——  '"--«  *"-८«  "-८«  '*-> 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२२/प्र. क्र. ६५/बांध-४ 


८) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना. 

९) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना. 

१०) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, जालना. 

११) निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


